सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत 
राज्यातील स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या 
शासन मान्य व अनुदान प्राप्त अशासकीय अपंगांच्या 
निवासी/अनिवासी fears शाळा/ कर्मशाळा व मतिमंद 
बालगृहे यामधील पूर्णवेळ शिक्षक आणि शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक इडीडी-२०१९/प्र.क्र.१२०/दि.क.१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: 23 एप्रिल, २०२१. 


वाचा - 

१. शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. इडीडी-२००९/ प्र.क्र.२३८/सुधार-२, 
दि.४ डिसेंबर, २००९. 

२. शासन निर्णय समाज कल्याण, सांस्कृतीक कार्य, क्रिडा व पर्यटन विभाग क्र. एसआरव्ही - 
१०८९/४८६७७/के.नं.६६५/सुधार-२, दि.५ जून, १९९२. 

३. शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभाग क्र. इडीडी-२००३/प्र क्र ३४०/भाग-३/ सुधार-२ 
दि. १८.८.२००४. 

४. शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभाग क्र. इडीडी-२०१२/प्र क्र २७६/अ.क.१, दि.२२.६.२०१५. 

५. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. वेपुर-२०१८/प्र.क्र.४४/सेवा-९, दि.१ जानेवारी, २०१९. 

६. शासन अधिसूचना वित्त विभाग क्र. वेपुर २०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, दि. ३० जानेवारी, २०१९. 

७. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. वेपुर २०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि.२० फेब्रुवारी २०१९. 

८. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. वेपुर २०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि.१४ मे, २०१९. 

९. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. वेपुर २०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि.३० मे, २०१९. 

१०.शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. वेतन-१११९/प्र.क्र.३/२०१९/सेवा-३, दि.२ मार्च, २०१९. 

११.आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र. अकआ/प्र-सर्व/७ वा वेतन आयोग/२०२०-२१, 
दि.८.२.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीवरील केंद्र शासनाचे निर्णय विचारात घेऊन राज्य 
शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याकरीता श्री. के. पी. बक्षी, सेवानिवृत्त 
अप्पर मुख्य सचिव, यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ ची स्थापना करण्यात 
आली होती. सदर समितीच्या शिफारशी शासनाने काही फेरफारासह स्वीकृत करण्याचा निर्णय संदर्भ 
क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. त्या अनुषंगाने इतर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांबरोबर 
शासकीय शाळांतील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दि.१ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित 


शासन निर्णय क्रमांकः इडीडी-२०१९/प्र.क्र.१२०/दि.क.१ 


वेतन संरचना लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ च्या संदर्भ क्र.६ 
अन्वये अधिसूचित केले आहेत. तसेच संदर्भ क्र.७ च्या परिपत्रकानुसार प्रारंभिक वेतन निश्चितीबाबत व 
थकबाकी अदा करण्यासंदर्भात सविस्तर कार्यपध्दती विहीत करण्यात आलेली आहे. झालेय शिक्षण 
विभागाच्या अधिपत्याखालील स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अनुदानीत तत्वावर चालविण्यात येणा-या 
मान्यताप्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालये व 
सैनिकी झाळातील शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
क्र.वेतन १२१९/ प्र.क्र.१९/१९/टिएनटी-३, दि.२२ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये सुधारित वेतन संरचना लागू 
करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात 
येणाऱ्या शासन मान्य व अनुदान प्राप्त अशासकीय अपंगांच्या निवासी/अनिवासी विशेष शाळा/ कर्मशाळा 
व मतिमंद बालगृहे यामधील पूर्णवेळ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला 
आहे :- 


शासन निर्णय :- 


सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासन 
मान्य व अनुदान प्राप्त अशासकीय अपंगांच्या निवासी/अनिवासी विशेष शाळा/ कर्मशाळा व मतिमंद 
बालगृहे यामधील पूर्णवेळ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने 
सोबतच्या विवरणपत्र-१ व विवरणपत्र-२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


२. सुधारित वेतन संरचनेतील वेतननिश्चिती आणि त्यानुषंगाने अनुज्ञेय थकबाकीचे प्रदान संदर्भाधीन 
क्र.६ येथील शासन अधिसूचना वित्त विभाग दि.३० जानेवारी, २०१९, संदर्भाधीन क्र.७ येथील शासन 
परिपत्रक वित्त विभाग दि.२० फेब्रुवारी, २०१९, संदर्भाधीन क्र.८ येथील शासन परिपत्रक वित्त विभाग 
दि.१४ मे, २०१९ आणि संदर्भाधीन क्र.९ येथील शासन परिपत्रक वित्त विभाग दि.३० मे, २०१९ मधील 
तरतुदीनुसार करण्यात यावे. यासाठी सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद व सहाय्यक 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, मुंबई शहर/उपनगर यांनी आपल्या स्तरावर वेतननिश्चितीबाबतचे शिबीर 
तातडीने आयोजित करुन वेतननिश्चितीबाबतची कार्यवाही करावी व यथावकाह आयुक्‍त, दिव्यांग 
कल्याण, पुणे यांच्या कार्यालयामार्फत त्याची पडताळणी करावी. वेतननिश्चितीमुळे भविष्यात कमी /जास्त 
रक्‍कम अदा केली गेली असल्यास ती वसूल करण्यास माझी हरकत राहणार नाही, असे हमीपत्र 
संबंधितांकडून घेण्यात यावे. तसेच खाळील बाबीची पडताळणी करुन संबंधितांची वेतननिश्चिती करावी 


(१ सातव्या वेतन आयोगाची वेतननिश्चिती करतांना भारतीय पुनर्वास परिषदेने पदनिहाय 
ठरवून दिलेल्या पात्रतेप्रमाणे तपासणी करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इडीडी-२०१९/प्र.क्र.१२०/दि.क.१ 


(२) 


(५) 


ज्या दिव्यांगांच्या विशोष शाळा व कर्मशाळांना शासन निर्णय दि.१८.८.२००४ च्या 
कर्मचारी आकृतीबंधानुसार पदमंजुरी देण्यात आलेली आहे, त्या पदावरील नियुक्‍त 
कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक पात्रता व अर्हता शासन निर्णय दि.१८.८.२००४ मधील पात्रतेच्या 
निकषांनुसार संबंधीत सक्षम प्राधिकारी / वेतननिश्चिती अधिकाऱ्याने तपासून त्यानंतरच 
सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ संबंधीत कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय करावेत. 

ज्या दिव्यांगांच्या विशोष शाळा व कर्मशाळांना शासन निर्णय दि.१८.८.२००४ च्या पूर्वीच्या 
तत्कालीन कर्मचारी आकृतीबंधानुसार पदमंजुरी देण्यात आळेली आहे. त्या पदांवरील 
नियुक्‍ती कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक पात्रता व अर्हता तत्काळीन कर्मचारी आकृतीबंधातील 
/ शाळा संहितेतील नमूद पात्रतेच्या निकषांनुसार संबंधीत सक्षम प्राधिकारी / 
वेतननिश्चिती अधिकाऱ्याने तपासून त्यानंतरच सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ संबंधीत 
कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय करावेत. 

सातव्या वेतन आयोगाची वेतननिश्चिती करतांना, जी पदे शासन निर्णय दि.१८.८.२००४ 
अन्वये मंजूर आहेत व सदरची पदे भरलेली आहेत आणि त्या पदांवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांना संबंधीत प्राधिकाऱ्याकडून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या 
आहेत, ती पदे संबंधीत कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू, नोकरी सोडणे, नियत वयोमानानुसार 
सेवानिवृत्ती, स्वेच्छानिवृत्ती, राजीनामा किंवा इतर कारणाने कालांतराने रिक्‍त झालेली 
असल्यास, त्या रिक्‍त पदांवरील पदभरतीस आयुक्‍त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांचे ना- 
हरकत प्रमाणपत्र असल्याची तपासणी करण्यात यावी. 

शासन निर्णयाप्रमाणे दिव्यांगांच्या शाळा व कर्मशाळेतील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करतांना 
बिंदुनामावली मागासवर्गीय कक्षाकडून तपासून त्यानुसार पदावर नेमणूक करणे 
बंधनकारक असते. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाची वेतननिश्चिती करतांना मागासवर्गीय 
कक्षाकडून सदरील पद हे बिंदुनामावलीनुसार भरले असल्याची खात्री करावी. 
याशिवाय शासन निर्णय दि.१८.८.२००४ च्या शासन निर्णयापूर्वी ज्या शाळा व कर्मशाळा 
अनुदान तत्वावर कार्यरत आहेत आणि अज्ञा शाळा व कर्मशाळांना शासन निर्णय 
दि.१८.८.२००४ अन्वये अनुज्ञेय ठरणारी जास्तीची पदे शासनाने मंजूर केलेली नाहीत व 
ती पदे भरण्यास कोणत्याही स्वरूपाची मंजूर दिलेली नाही. परंतू अशा अनुज्ञेय ठरणाऱ्या 
पदभरतीस मंजूरी नसलेल्या पदावंर शाळा व्यवस्थापनाने परस्पर व विना परवाना पद 
भरती केलेली आहे, sa पदभरती केलेल्या पदांवरील कर्मचाऱ्यांना संबंधीत 
न्यायालयीन प्रकरणी अंतरीम आदेझान्वये संरक्षण ort असल्याची खात्री करून 
त्यांची वेतननिश्चिती करावी. 


३. सुधारित वेतन संरचनेत वेतननिश्चिती करण्यासाठी आवश्‍यक तो विकल्प हे आदेश निर्गमित 


झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्याच्या आत देण्यात यावा. एकदा दिलेला विकल्प अंतिम राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः इडीडी-२०१९/प्र.क्र.१२०/दि.क.१ 


४. या आदेशान्वये लागू करण्यात आलेल्या सुधारीत वेतन संरचनेमुळे होणारा अतिरिक्त्खर्च शिक्षक 
व शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशिर्षासाठी खर्ची घालण्यात येतो त्याच लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची घालण्यात यावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच आयुक्त, दिव्यांग 
कल्याण, पुणे यांनी सुधारित अंदाज तयार करताना अतिरिक्त खर्च विचारात घ्यावा. सदरहू शासन 
निर्णय हा सुधारित वेतनश्रेणी मंजूर करण्याच्या अनुषंगाने असून या शासन निर्णयानुसार कोणतेही नवीन 
पद निर्माण करण्यास मंजूरी दिली जाणार नाही. 


५. शासन निर्णय सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग क्र इडीडी २००३/ 
प्र.क्र.3४०/भाग-३/सुधार-२, दि.१८.८.२००४ मधील विवरण पत्र “अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 
कंत्राटी व एकत्रित वेतनावरील अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना सदर सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ अनुज्ञेय 
राहणार नाही. त्यांना पूर्वी प्रमाणेच एकत्रित वेतन अनुज्ञेय राहील. 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६६७/२०२१/सेवा-९, दि.२४.२.२०२१ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०४२३१५४८५३२८२२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

यासोबत विवरणपत्र-१ व विवरणपत्र-२ जोडण्यात आले आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DINESH RAMCHANDRA DINGLE 


DINESH त रती 
RAMCHANDRA 09॥-₹ कवक 8? Sere assstance 
(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्रधान सचिव 

३. मा. मंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. राज्यमंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 

७. मा.प्रधान सचिव, सा.न्या.व वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, १/२, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः इडीडी-२०१९/प्र.क्र.१२०/दि.क.१ 


र. 
Go 


११. 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


१९ 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, १/२, मुंबई/नागपूर 
. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचाळक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग 

सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग 

सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
अवर सचिव, वित्त विभाग, सेवा-९, मंत्रालय, मुंबई 
अवर सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. निवड नस्ती, दिव्यांग कल्याण-१ 


303333 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


विवरणपत्र-१ 


(अ) शा.नि. दि.१८.८.२००४ रोजीच्या आकृतिबंधानुसार मंजूर पदे :- 
(१) शासन निर्णय दि.१८.८.२००४ चे आकृतीबंधानुसार अनुज्ञेय असलेल्या अशासकीय दिव्यांगांच्या 


विशेष शाळा/ कर्मशाळा व संलग्न वसतीगृहे यामधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर संवर्गांना ७ व्या वेतन 


आयोगानुसार अनुज्ञेय वेतनस्तर :- 
अक्र पदनाम विद्यमान वेतनश्रेणी ७ व्या वेतन आयोगानुसार 
(६ वा आयोग) सुधारित वेतन 
वेतनबॅन्ड (रु.) ग्रेड वेतन | Adhere वेतन स्तर 
(रु) (रु.) 
| a | २ ३ 1 ४. | ५ 
दिव्यांगांच्या विहोष शाळा विभाग 
१ | मुख्याध्यापक (कनिष्ठ स्तर) पीबी - २ ४३०० एस - १४ ३८६००-१२२८०० 
५० ते १०० च्या दरम्यान ९३००-३४८०० 
विद्यार्थी संख्या 
२  । मुख्याध्यापक (वरिष्ठ स्तर) पीबी - २ ४४०० एस - १५ ४१८००-१३२३०० 
१०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी ९३००-३४८०० 
संख्या 
३ | विशेष शिक्षक पीबी-१ २८०० एस - १० : २९२००-९२३०० 
G200-Q0200 
४ | शारिरीक शिक्षण/ पीबी-१ २८०० एस -१० २९२००-९२३०० 
निदेशक/ कला,हस्त व्यवसाय | ५२००-२०२०० 
शिक्षक 
५ | संगीत शिक्षक पीबी-१ २८०० एस -१० : २९२००-९२३०० 
५२००-२०२०० 
६ | निमवैद्यकीय कर्मचारी पीबी-२ ४३०० एस - १४ : ३८६००- 
(आओ- अंध- चलन अवयव निदेशक | ९३००-३४८०० १२२८०० 
(ब)- मुकबधीर- स्पीच थॅरपिस्ट 
(क) मतीमंद- मानस शास्त्रज्ञ 
अथवा व्यवसाय उपचार तज्ञ 
अथवा भौतिक उपचार तज्ञ 
(ड) स्पास्टीक- फिजीओ 
शॅरापीस्ट अथवा व्यवसायोपचार 
तज्ञ 
(इ) अस्थीव्यंग- फिजीओ 
थॅरापीस्ट अथवा व्यवसायोपचार 
तज्ञ 


C Digitally signed by reat RAMCHANDRA wees 7 

|, | |. ह| न पि१७-॥१०१॥ ७११७७५६५७० ४३ 
OU = SOCIAL JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE 
pale 3024 403 16:04:52 +05'30° 


9 | काळजी वाहक १ एस १३०० एस -१ : १५०००-४७६०० 
सदर पद दरमहा रु २०००/- | ४४४०-७४४० 
प्रमाणे प्रथम ३ वर्षाकरीता व 3 
वर्षानंतर नियमीत वेतनश्रेणी 
रु २५५०-३२०० 
दिव्यांग शाळा कार्यालय विभाग 
८ | लेखापाल पीबी-१ २४०० एस - ८ : २५५००-८११०० 
१०० पेक्षा जास्त विद्यार्थांच्या | ५२००-२०२०० 
शाळेसाठी 
९ | कनिष्ठ लिपीक नि- लेखापाल 'पीबी-१ १९०० एस - ६ : १९९००-६३२०० 
५० ते १०० पर्यत विद्यार्थी ५२००-२०२०० 
असलेल्या शाळेसाठी 
१० | शिपाई १ एस १३०० एस -१ : १५०००-४७६०० 
४४४०-७४४० 
निवासी दिव्यांग शाळा वसतीगृह विभाग 
११ । अधिक्षक पीबी-१ १९०० एस - ६ : १९९००-६३२०० 
५२००-२०२०० 
१२ | स्वयंपाकी १ एस १६०० एस -२३ : १६६००-५२४०० 
४४४०-७४४० 
१३२ | राखणदार/ काळजी वाहक १ एस १३०० एस -१ : १५०००-४७६०० 
सदर पद दरमहा रु २०००/- | ४४४०-७४४० 
प्रमाणे प्रथम ३ वर्षाकरीता व 3 
वर्षानंतर नियमीत वेतनश्रेणी 
रु २५५०-३२०० 
१४ । परिचारीका पीबी-१ २४०० एस - ८ : २५५००-८११०० 
मतीमंद शाळेसाठी ५२००-२०२०० 
कर्मशाळा विभाग 
१५ | व्यव. अधिक्षक पीबी-२ ४३०० एस - १४ : 
९३००-३४८०० ३८६००-१२२८०० 
१६ | निदेशक (अ, ब, HT) पीबी-१ २४०० एस - ८ : २५५००-८११०० 
GQ00-20200 
१७ | लेखापाल, पीबी-१ २४०० एस - ८ : २५५००-८११०० 
१०० अथवा १०० पेक्षा जास्त | ५२००-२०२०० 
विद्यार्थांच्या कार्यशाळेसाठी 
१८ | लिपीक नि- लेखापाल पीबी-१ १९०० एस - ६ : १९९००-६३२०० 
५० अथवा १०० पेक्षा कमी ५२००-२०२०० 
विद्यार्थ्यांच्या कार्यशाळेसाठी 
१९ | eae मदतनीस १ एस १३०० एस -१ : १५०००-४७६०० 
४४४०-७४४० 
DINESH _oaeaeeneec 
RAMCHANDRA IN, S= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


DINGLE 


MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE AND 
SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 
Date: 2021.04.23 16:05:03 +05'30" 


निवासी कर्मशाळा वसतीगृह विभाग 


२० | गृहपाल पीबी-१ १९०० एस -६ : १९९००-६३२०० 
GQ00-20200 
२१ | स्वयंपाकी १एस १६०० एस -३ : १६६००-५२४०० 
४४४०-७४४० 
२२ | राखणदार/ काळजी वाहक १एस १३०० एस -१ : १५०००-४७६०० 
सदर पद दरमहा रु २०००/- ४४४०-७४४० 
प्रमाणे प्रथम ३ वर्षाकरीता व ३ 
वर्षानंतर नियमीत वेतनश्रेणी रु 
२५५०-३२०० 


(२) शासन निर्णय दि.२२.६.२०१५ नुसार महिला व बाल विकास विभागाकडून सामाजिक न्याय 


विभागाकडे हस्तांतरीत झालेल्या अनुदानित मतिमंद बालगृहातील पूर्णवेळ शिक्षक आणि शिक्षकेतर 


संवर्गांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार अनुज्ञेय वेतन स्तर :- 


अ.क्र पदनाम विद्यमान वेतन संरचना ७ व्या वेतन आयोगानुसार 
es सुधारित वेतन 
वेतन बॅन्ड (रु.) ग्रेड वेतन मेट्रीक्समधील वेतन स्तर 
(रु) रु) 
क्विं २ ३ अ | ५ 
१ | मुख्याध्यापक (कनिष्ठ स्तर) पीबी-२ ४३०० एस - १४ : 
२९३००-३४८०० ३८६००-१२२८०० 
२ | कार्यशाळा पीबी-२ ४३०० एस - १४ : 
व्यवस्थापक/व्यवसाय अधिक्षक | ९३००-३४८०० ३८६००-१२२८०० 
3 | विशेष शिक्षक पीबी-१ २८०० एस -१० : २९२००-९२३०० 
GQ00-20200 
४ | कला/संगीत/ पीबी-१ २८०० एस -१० : २९२००-९२३०० 
हस्तव्यवसाय/झारिरीक शिक्षक | ५२००-२०२०० 
५ | निदेशक पीबी-१ २८०० एस - १० : २९२००-९२३०० 
GQ00-20200 
६ | निम वैदयकिय कर्मचारी पीबी-२ ४३०० एस - १४ : 
भौतिक उपचार ९३००-३४८०० ३८६००-१२२८०० 
तज्ञ/व्यवसायोपचार तज्ञ/ मानस 
शास्त्रज्ञ 
७ | वैदयकिय अधिकारी पीबी-२ ४३०० एस - १४ : 
२९३००-३४८०० ३८६००-१२२८०० 
८ | काळजी वाहक १ एस १३०० एस - 4 : १५०००-४७६०० 
४४४०-७४४० 


DINESH १॥१॥७-॥७०१॥ १ RAMCHANDRA DINGLE, C= NS 
= Maharashtra, O = 90१ 


DINGLE 


Fi )VERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE AND 
SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 
Date: 2021.04.23 16:05:14 +05'30" 


सफाईंगार १ एस १३०० एस -१ : १५०००-४७६०० 
४४४०-७४४० 

लेखापाल पीबी-१ २४०० एस - ८ : २५५००-८११०० 
५२००-२०२०० 

कनिष्ठ लिपीक नि लेखापाळ ।पीबी-१ १९०० एस - ६ : १९९००-६३२०० 
५२००-२०२०० 

अधिसेविका पीबी-१ १९०० एस -६ : १९९००-६३२०० 
GQ00-20200 

शिपाई १ एस १३०० एस -१ : १५०००-४७६०० 
४४४०-७४४० 

गृहपाल पीबी-१ १९०० एस - & : १९९००-६३२०० 
GQ00-20200 

वसतिगृह अधिक्षक पीबी-१ १९०० एस - ६ : १९९००-६३२०० 
GQ00-20200 

स्वयंपाकी १ एस १६०० एस -३ : १६६००-५२४०० 
४४४०-७४४० 

मदतनीस १ एस १३०० एस -१ : १५०००-४७६०० 
४४४०-७४४० 

पहारेकरी १ एस १३०० एस -१ : १५०००-४७६०० 
४४४०-७४४० 

परिचारिका पीबी-१ २४०० एस - ८ : २५५००-८११०० 
५२००-२०२०० 


Digitally signed by DINESH RAMCHANDRA 
DINESH DINGLE 
DN: CN = DINESH RAMCHANDRA DINGLE, C = 


IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

RAM C H AN D RA MAHARASHTRA, ‘OU = SOCIAL JUSTICE AND 
SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 

D | N G L E Date: 2021.04.23 16:05:24 +05'30' 


विवरणपत्र-२ 


(ब) दिव्यांग शाळा सहिंता १९८५ व १९९७ नुसार पदे (दि.१८.८.२००४ पूर्वीची पदे):- 


(१) स्वयंसेवी संस्थामार्फत अपंगांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या विशेष शाळातील पूर्णवेळ 
शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर संवर्गांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार अनुज्ञेय वेतन स्तर :- 


अ पदनाम विद्यमान वेतनश्रेणी ७ व्या वेतन 
क्र (६ वा वेतन आयोग) आयोगानुसार 
सुधारीत वेतन 
मॅटीक्समधील 
वेतनस्तर (रु.) 
वेतन बॅन्ड (रु.) ग्रेड 
वेतन 
(रु.) 
[ae | २ ३ ae 
१ | प्राचार्य/मुख्याध्यापक 
अ) ७५च्या वरील विदयार्थी गट पीबी-२ ४४०० | एस-१५: 
संबंधीत प्रवर्गातील दिव्यांगांना ९३००-३४८०० ४१८००-१३२३०० 
शिकविण्यासाठी मान्यता (मूळ/वरिष्ठश्रेणी) 
पीबी-२ ४८०० | एस-१७: 
९३००-३४८०० ४७६००-१५११०० 
(निवडश्रेणी) 
ब) ५० किंवा त्याच्या पीबी-२ ४२०० | एस-१३: 
आतील विदयार्थी गट ९३००-३४८०० ३५४००-११२४०० 
(मूळश्रेणी) 
पीबी-२ ४३०० | एस-१४: 
९३००-३४८०० ३८६००-१२२८०० 
(वरिष्ठश्रेणी) 
पीबी-२ ४४०० । एस-१५: 
९३००-३४८०० ४१८००-१३२३०० 
(निवडश्रेणी) 
क) पदवीधर नसलेले प्रशिक्षीत पीबी-१ २८०० | एस-१०: 
५२००-२०२०० २९२००-९२३०० 
(मूळश्रेणी) 


lly signed by DINESH RAMCHANDRA DINGLE 


D | N E SH RAMC HAN D RA DN: CN = DINESH RAMCHANDRA DINGLE, C = IN, 5 


ERNMENT OF MAHARASHTRA, 
D | N G L E OU = SOCIAL JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE 
DEPAR’ 


Date: 2021.04.23 16:05:36 +05'30' 


प्राचाय/अधिक्षक पीबी-२ ४४०० | एस-१५: 

१०० पेक्षा जास्त मान्य संख्या असळेळी | ९३००-३४८०० ४१८००-१३२३०० 

निवासी शाळा किंवा २०० पेक्षा जास्त (मूळ/वरिष्ठश्रेणी) 

संमत विदयार्थी संख्या असलेली पीबी-२ ४८०० | एस-१७: 

अनिवासी झाळा (सन १९९७ नवीन ९३००-३४८०० ४७६००-१५११०० 

शाळा संहितेप्रमाणे मंजूर केलेल्या (निवड श्रेणी) 

पदाकरीता) संबंधीत प्रवर्गातील 

अपंगांना शिकविण्यासाठी मान्यता प्राप्त 

संस्थेतील प्रशिक्षीत पदवीधर 

उपप्राचार्य/अधिक्षक पीबी-२ ४३०० | एस-१४: 

अपंग वसतीगृह मुलांची संख्या ७५ किंवा | ९३००-३४८०० ३८६००-१२२८०० 

दिवस शाळा मुलांची संख्या १०० किंवा | (मूळश्रेणी) 

त्याहून जास्त असेल अशा वसतीगृह ।पीबी-२ ४४०० | एस-१५: 

आणि शाळांसाठी लागू संबंधीत ९३००-३४८०० ४१८००-१३२३०० 

प्रवर्गातील अपंगांना शिकविण्यासाठी । (वरिष्ठ श्रेणी) 

मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थेतून पीबी-२ ४८०० | एस-१७: 

प्रशिक्षीत पदवीधर ९३००-३४८०० ४७६००-१५११०० 
(निवड श्रेणी) 

आ) विशेष शिक्षक संबंधीत प्रवर्गातील ।पीबी-२ ४३०० | एस-१४ : 
दिव्यांगांना शिकविण्यासाठी ९३००-३४८०० ३८६००-१२२८०० 
मान्यता प्राप्त संस्थेतून प्रशिक्षीत | (मूळश्रेणी) 
पदवीधर (१९७३ च्या कर्मचारी पीबी_२ ४४०० | एस - १५: 
रचना पध्दतीनुसार विशोष 9300-38200 ४१८००-१३२३०० 
शिक्षकांच्या एकुण sy (वरिष्ठश्रेणी) 
पदसंख्येच्या २१ टक्के एवढया | AS ४८ | WH %: 
संख्येएवढे मर्यादित) 

२९३००-३४८०० ४७६००-१५११०० 
(निवडश्रेणी) 

ब) प्रशिक्षीत पदवीधर पीबी-१ २८०० | एस-१० : 

विशेष शिक्षक 4200-20200 28200-82300 

(मूळश्रेणी) 
पीबी-२ ४३०० | VA-W: 
९३००-३४८०० ३८६००-१२२८०० 
(वरिष्ठश्रेणी) 

क) प्रशिक्षीत माधमिक शाळा पीबी-१ २८०० | एस-१० : 
प्रमाणपत्रधारक (एस. एस. सी.) | ५२००-२०२०० २९२००-९२३०० 
विशेष शिक्षक अथवा (मूळश्रेणी) 
अप्रशिक्षीत पदवीधर पीबी-२ ४३०० | एस-१४: 

२९३००-३४८०० ३८६००-१२२८०० 
(वरिष्ठश्रेणी) 

पीबी-२ ४४०० । एस-१५: 
९३००-३४८०० ४१८००-१३२३०० 
(वरिष्ठश्रेणी) 

ड) अप्रशिक्षीत माध्यमिक शाळा पीबी-१ २००० । एस-७: 
प्रमाणपत्रधारक ५२००-२०२०० २१७००-६९१०० 
(एस. एस. सी.) विशेष शिक्षक 


DINESH RAMGHANDRA १व व्यापकता DINGLE.C<IN, s 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE AND 
D | N G L E SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 
ate: 2021.04.23 16:05:48 +05'30' 


इ) प्रशिक्षीत /अप्रशिक्षीत माध्यमिक 'पीबी-१ १९०० | एस-६: 
शाळा प्रमाणपत्रधारक (एस. एस. | ५२००-२०२०० १९९००-६३२०० 
सी.) fears शिक्षक 

५ | हस्त व्यवसाय/कलाशिक्षक, व्यवसाय | पीबी-१ २८०० | एस-१०: 
शिक्षण, झारिरीक शिक्षण निदेशक, | ५२००-२०२०० २९२००-९२३०० 
गायन शिक्षक, अवयव चनलशीलता | (मूळश्रेणी) 
निदेशक पीबी-२ ४३०० | एस-१४ : 

९३००-३४८०० ३८६००-१२२८०० 
वरिष्ठश्रेणी) 

पीबी-२ ४४०० । एस-१५: 
९३००-३४८०० ४१८००-१३२३०० 
(निवडश्रेणी) 

६ | भौतिक उपचार तज्ञ/व्यवसायोपचार पीबी-२ ४३०० | एस-१४: 
तज्ञ/वाचा उपचार तज्ञ/ मानस BIAS | ९३००-३४८०० ३८६००-१२२८०० 
प्रशिक्षीत समाजसेवक (मान्यता प्राप्त 
संस्थेची पदवीका किंवा पदवी) 

७ | परिचारीका पीबी-१ २४०० | एस-८ : 
१.बी .पी.एन aN किंवा ५२००-२०२०० २५५००-८११०० 
२. दोन वर्षाचा वैदयकिय खात्याची 
परिचारीका प्रमाणपत्र धारक ए.एन. एम 

८ | लेखापाल पीबी-१ २४०० | एस-८: 

(बी. कॉम किंवा अधिकच्या युनिटसाठी) | ५२००-२०२०० २५५००-८११०० 
बी. कॉम किंवा लेखाशास्त्राची पदवीका/ 

लेखाशास्त्र आणि लेखाकार्य यातील 

दोन वर्षांचा अनुभव असलेला इतर 

विषयांचा पदवीधर 

९ | वरिष्ठ लिपीक पीबी-१ २४०० | एस-८: 
विदयार्थी संख्या ७५ पेक्षा अधिक ५२००-२०२०० २५५००-८११०० 
असलेल्या संस्थेसाठी कनिष्ठ 
लिपीकामधून बढती देवून 

रि ० | लिपीक/टंकलेखक (माध्यमिक ळा ।पीबी-१ १९०० । एस-६: 
प्रमाणपत्र धारक/ एस. एस. सी. पास | ५२००-२०२०० १९९००-६३२०० 
आणि टंकलेखनातील प्रमाणपत्र) 
दि १ | वाहन चालक प्राथमिक इयत्ता ४ थी पीबी-१ १९०० | एस-६: 
आणि वाहन चालविण्याचा परवाना ५२००-२०२०० १९९००-६३२०० 
१२ | चपराशी १ एस १३०० | एस-१: 
४ थी उत्तीर्ण ४४४०-७४४० १५०००-४७६०० 
१३ | शाळा परिचर/राखणदार/पहारेकरी/ ।१ एस १३०० | एस-१: 
माळी/मोलकरीण/सह आचारी/काळजी | ४४४०-७४४० १५०००-४७६०० 
वाहक (साक्षर) 
१४ | सफाईंगार १ एस १३०० | एस-१: 

(साक्षर) ४४४०-७४४० १५०००-४७६०० 


DINGLE 


Digitally signed by DINESH RAMCHANDRA DINGLE 


D | N ES H RAM Cc H A N D RA DN: CN = DINESH RAMCHANDRA DINGLE, C = IN, 


Ss 
My 


= Maharashtra, O = 


ashi GOVERNMENT OF 
IAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE AND 


SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 
Date: 2021.04.23 16:06:00 +05'30" 


१५ | वसतिगृह अधिक्षक/पर्यवेक्षक/ पीबी-१ १९०० | एस-६: 
अधिक्षीका (माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र । ५२००-२०२०० १९९००-६३२०० 
धारक आणि प्रथमोपचाराचे ज्ञान) 
१६ | आचारी (साक्षर) १ एस १६०० | एस-३: 
४४४०-७४४० १६६००-५२४०० 
(२) स्वयंसेवी संस्थामार्फत अपंगांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या विशेष कर्मशाळेतील संवर्गांना 


७ व्या वेतन आयोगानुसार अनुज्ञेय वेतन स्तर :- 


(५० निवासी आणि ७५ अनिवासी पर्यंत प्रशिक्षणार्थी असलेल्या कर्मशाळा) 


अ. पदनाम विद्यमान वेतन संरचना ७ व्या वेतन 
क्र. वेतन बॅन्ड (रु.) ग्रेड आयोगानुसार 
वेतन सुधारित वेतन 
(रु.) मॅट्रीक्स मधील 
वेतन (रु.) 
Ee 2 ३ | 8 | षु 
१ | लेखापाल पीबी-१ २४०० | एस-८: 
(वाणिज्य शाखेतील पदवी किंवा | 4200-20200 २५५००-८११०० 
लेखाशास्त्रातील  पदवीका किंवा 
लेखाशास्त्र आणि लेखाकार्य यातील 
दोन वर्षांचा अनुभव असलेला इतर 
विषयांचा पदवीधर 
२ | लिपीक/टंकलेखक पीबी-१ १९०० | एस-६: 
(माध्यमिक झाळा प्रमाणपत्र धारक/ ५२००-२०२०० १९९००-६३२०० 
एस. एस. सी. पास आणि 
टंकळलेखनातील प्रमाणपत्र) 
३ | शिपाई १ एस १३०० | एस-१: 
(४ थी Suh ४४४०-७४४० १५०००-४७६०० 
४ । वाहन चालक पीबी-१ १९०० | एस-६ : 
(अपंग मुलांची ने-आण करण्यासाठी |। ५२००-२०२०० १९९००-६३२०० 
संस्थेचे वाहन असल्यास) 
(3) ७५ पर्यत विदयार्थी संख्या असणाऱ्या कर्मशाळा संलग्नीत वसतीगृहांतील संवर्गांना ७ 


व्या वेतन आयोगानुसार अनुज्ञेय वेतन स्तर :- 


DINGLE 


अ. पदनाम विद्यमान वेतन संरचना ७ व्या वेतन 
क्र वेतन बॅन्ड (रु.) ग्रेड वेतन । आयोगानुसार सुधारित 
(रु.) वेतन मेंट्रीक्समधील 
वेतन स्तर (रु.) 
ca Q 3 | ok | षु 
१ | स्वयंपाकी १एस ६०० एस-३ : 
४४४०-७४४० १६६००-५२४०० 
DINESH या. 
RAMCHANDRA 3 3 Maas 2 


arashtr 
(| = SOCIAL JUSTICE AND 

SPECIAL ASSISTANCE DEPART! 

D 2021.04.23 16:06:14 +05'30' 


२ | सहायक स्वयंपाकी १एस १३०० एस-१: 
४४४०-७४४० १५०००-४७६०० 
३ | राखणदार १एस १३०० एस-१: 
४४४०-७४४० १५०००-४७६०० 
४ । मोलकरीण १एस १३०० एस-१: 
४४४०-७४४० १५०००-४७६०० 
५ | सफाईगार (साक्षर) १एस १३०० एस-१: 
४४४०-७४४० १५०००-४७६०० 
६ | पहारेकरी (साक्षर) १एस १३०० एस-१: 
४४४०-७४४० १५०००-४७६०० 


(४) 


कर्मशाळा :- समाज कल्याण सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व पर्यटन विभाग शासन निर्णय 


क्र.इडीडी १०१६/प्र.क्र.४८७/सुधार-२, दि.२२ ऑक्टोबर १९९७ अन्वये शैक्षणिक अर्हता 
शिथील असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ७ व्या वेतन आयोगानुसार अनुज्ञेय वेतन स्तर :- 


(५० निवासी आणि ७५ अनिवासी पर्यंत प्रशिक्षणार्थी असलेल्या कर्मशाळा) 


अ. पदनाम विद्यमान वेतन संरचना सुधारित वेतन मॅट्रीक्स 
क्र. वेतन बॅन्ड ग्रेड वेतन मधील वेतन 
दिव २ ३ | 8 | षु 
१ | लिपीक/टंकलेखक पीबी-१ १८०० एस-५: 
(एस. एस. सी. नापास) ५२००-२०२०० १८०००-५६९०० 
2 | वाहन चालक पी बी-१ १९०० एस-६: 
(३ री वाहन चालविण्याचा ५२००-२०२०० १९९००-६३२०० 
परवाना आवश्‍यक) 


टिप- उपरोक्त पदांपैकी काही पदे ही शासन निर्णय दिनांक १८.८.२००४ नुसार व्यपगत 
होणार आहेत. 


DINESH 
RAMCHANDRA 
DINGLE 


Digitally signed by DINESH RAMCHANDRA 
DIN 


DN: CN = DINESH RAMCHANDRA DINGLE, C 
= IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SOCIAL JUSTICE AND 
SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT 

Date: 2021.04.23 16:06:25 +05'30' 


